सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळाचे संगणक गटातील अभ्यासक्रमाच्या 
नवीन/अधिकच्या तुकड्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित 
तत्वावर सुरु करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हीओसी-२०२२/प्र.क्र.४९/कौशल्य-२, 
मंत्रालय विस्तार (खोली क्र.४३५, ४ था मजला, 
हुतात्मा राजगुरू चौक,मादाम कामा रोड,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०७ Ue, २०२२ 


वाचा: 


१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:व्हीओसी-२०१२/५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/व्यशि-४, दि. १६ जानेवारी, २०१३ 

२) महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि.२० जानेवारी, २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेला महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ अधिनियम, २०२१ 

३) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग अधिसूचना क्र.व्हिओसी-२०२०/ 
प्र.क्र.१११/कौशल्य-२, दि.२५ जानेवारी, 2022 

४) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र 
क्र.मराकौविमं/का-१/मान्यता विभाग/२०२१-२२/३८९, दि. ०९ मार्च, २०२२ 

५) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र 
क्र.मराकौविमं/का-१/मान्यता विभाग/२०२१-२२/४४४, दि. ११ मार्च, २०२२ 


प्रस्तावना: 

महाराष्ट्र राज्य Sled, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत 
औद्योगिककरणातीळ वाढ, dead das, सामाजिक व आर्थिक बदल इत्यादींमुळे 
मंडळाच्या अभ्यासक्रमांत कालानुरुप सुधारणा तसेच वाढ करुन सद्यस्थितीत मंडळामार्फत 
विविध गटातील ६ महिने,१ वर्ष व २ वर्ष कालावधीचे अंशकालीन व पूर्णवेळ स्वरुपाचे असे 
अभ्यासक्रम राबविण्यांत येत आहेत.सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी वर्तमानपत्रात 
जाहिरात देवून इच्छुक खाजगी संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. 


त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम 
सुरू करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या खाजगी संस्थांकडून प्राप्त अर्जाची संबंधित जिल्हयाच्या 
जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेमार्फत तपासणी व निरीक्षण करून 
मंडळाकडे पात्र संस्थेची शिफारस केली आहे. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२२/प्र.क्र.४९/कौठाल्य-२, 


यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाची तपासणी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळामार्फत करून पात्र संस्थांची यादी शासन मान्यतेसाठी संदर्भाधिन क्र. ४व ५ 
येथील पत्रान्वये सादर करण्यात आली आहेत. त्यानुसार सन २०२१-२२ पासून महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ संगणक गटातील अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या 
नवीन संस्था/अधिकच्या तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्थित तत्त्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम 
राबविण्यास इच्छुक असलेल्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांकडून सादर करण्यात आलेल्या 
प्रस्तावांची छाननी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत करून, 
त्यानुसार आवश्‍यक मानकांची पूर्तता करणाऱ्या संस्थेस महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे संगणक गटातील अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता 
देण्याबाबतची शिफारस मंडळामार्फत करण्यात आली. त्या संस्थांचा तपशिल सोबतच्या प्रपत्र 
अ” मध्ये सोबत जोडण्यात आला असून, सदर संस्थांना सन २०२१-२२ पासून महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे संगणक गटातील अभ्यासक्रम नवीन 
संस्थेत नवीन/अधिकच्या तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर सुरु करण्यास खालील अटी 
व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती: 


१. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविण्यास 
मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांना शासन, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ तसेच, संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
संबधित कार्यालये यांच्याकडून वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या आदेशाचे पालन करणे बंधंनकारक 
राहील. 


२. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम 
चालविणेसाठी संस्थांना, ज्या जागेत मान्यता देण्यात आलेली आहे त्याच जागेत विद्यार्थी प्रवेश 
करण्यात यावेत. तसेच त्याच जागेचा मान्यतेबाबत विचार करण्यात येईल, जर जागेत बदल 
आढळल्यास मान्यता रद्द करण्यात येईल. 


३. सदर संस्थेस अभ्यासक्रम चालविण्यासाठीची मान्यता ही संस्थेने जागेसंबंधी सादर 
केलेल्या दस्ताऐवजामधील एकूण क्षेत्रफळांचे आणि नकाशा मधील उपलब्ध जागेच्या आधारे 
देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२२/प्र.क्र.४९/कौठऱाल्य-२, 


४. सदर संस्थेस महाराष्ट्र राज्य GCI, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम 
सुरु करण्यास स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता दिळी असली तरीही, भविष्यात कोणत्याही 
प्रकारचे अनुदान अथवा आर्थिक मदत देण्यात येणार नाही. तसेच, या अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेश 
घेतलेल्या विद्यार्थ्याना भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, तसेच शिक्षण शुल्क/परीक्षा शुल्क चा 
लाभ अनुज्ञेय असणार नाही. 


५. सदर अभ्यासक्रमांना स्वंयअर्थसहाय्यहित तत्वावर मान्यता देण्यात आल्यामुळे या 
अभ्यासक्रमासाठी संस्थेने नियुक्‍त केलेल्या सर्व कर्मचारी वर्गाची सेवा/वेतन व तद्अनुषंगीक 
बाबींची जबाबदारी सर्वस्वी संस्थेची राहील. याबाबत शासनाची कोणतीही जबाबदारी राहणार 
नाही. 


६. सदर संस्थेस अर्ज केलेल्या प्राप्त नस्तीमधील / प्रस्तावामध्ये अभिळेख्यानुसार मान्यता 
प्रदान करण्यात आलेली आहे, त्यामध्ये भविष्यात काही विसंगती/ बेकायदेशीर आढळल्यास 
संबंधित संस्थेतेतील अभ्यासक्रमाची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल आणि अशा दोषी 
संस्थांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. 


७. *“स्वयंअर्थसहाय्थित तत्वावर मान्यता मिळालेले प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम” अशा सूचना 
फलक संस्थांनी दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील. सूचना फलकावर अभ्यासक्रमांच्या 
मंजूर तुकड्यांची संख्या व मंजूर प्रवेश क्षमता यांचा उल्लेख करण्यात यावा. संस्थेचे नाव 
मेडीकल/इंजिनिअरींग/ पॉलळीटेक्नीक/ आय.टी.आय. अथवा तत्सम नाव देण्यात येऊ नये आणि 
त्याऐवजी संस्थेच्या नावाच्या पुढे कौशल्य विकास संस्था असे नमूद करणे बंधनकारक आहे. 
संस्थानी अशा प्रकारे नावात बदल करून सादर न केल्यास अशा संस्थांचा मान्यतेसाठी विचार 
करण्यात येणार नाही. संस्थेने पायाभूत सुविधा व इतर बाबीची पुर्तता प्रस्ताव/ अर्ज सादर 
करतेवेळी त्यामध्ये संस्थेचे जुने नाव व सुधारीत नाव असे दोन्ही नावे नमूद करणे बंधनकारक 
राहील. 


८. wa व तंत्र शिक्षण विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: व्हीओसी-२०१२/५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/व्यशि-४, दि, १६ जानेवारी, २०१३ अन्वये आवश्‍यक ती अनामत रक्कम रोखीने 
चलनाद्वारे अथवा बॅक गँरटीच्या स्वरुपात संबधीत संस्थेने भरणे आवश्‍यक राहील. 


९. मान्यता देण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अधिकच्या/नवीन तुकडयांची प्रवेशक्षमता प्रती 
तुकडी २५ इतकी राहील. 


१०. संस्थेने विद्यार्थी प्रवेश करणेची मान्यता मिळाल्याशिवाय विद्यार्थी प्रवेश केल्यास, किंवा 
मंजुरी पेक्षा ज्यादा प्रवेश केल्यास असे प्रवेश ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. याकरीता संस्थेस 
“महाराष्ट्र राज्यात कृषि, wy व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण 
यांमधील अनधिकृत संस्था स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करणे (प्रतिबंध) 
अधिनियम, २०१३” लागू राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२२/प्र.क्र.४९/कौडाल्य-२, 


११. मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक वर्षात संस्थेने सुरू न केल्यास अथवा 
सदर अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत सतत ३ वर्ष मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या ५० टक्के पेक्षा कमी प्रवेशा 
झाल्यास सदर संस्थेची मान्यता आपोआप रद्द होईल. तद्नंतर संस्थेस सदर अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यासाठी मान्यता प्रक्रिया नव्याने करणे आवश्‍यक राहील. 


१२. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत राबविण्यात येत 
असलेल्या अभ्यासक्रमात शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (NSQF) नुसार बदल 
केल्यास त्याप्रमाणे अभ्यासक्रम राबविणे संस्थेवर बंधनकारक राहील 


१३. मान्यता दिलेल्या संस्थांनी व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत तसेच 
अभ्यासक्रमनिहाय प्रवेशित विद्यार्थी संख्या याबाबतची माहिती संचालक, महाराष्ट्र राज्य Hea 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ यांनी शासनास दोन महिन्यात सादर करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०४०७१७५८१७९६०३ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, शकमान 
P RA D E E P SA H E B R AO oN CN ~ PRADEEP SAHEBRAO SHIVIARE, C - IN, S 


RNMENT OF MAHARASHTRA, OU = SKILL 
DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP DEPARTMENT 
S H | VTA R E Date: 2022.04.07 17:59:57 +05'30 


(प्रदीप सा.शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मंत्री कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री कौडाल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. प्रधान सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक. 
४. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई-४००००१ 
५. संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई -४०००५१. 
६. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर (महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, 
मुंबई -५१ यांच्या मार्फत) 
७. संबंधीत जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई -४०००५१ यांच्या मार्फत). 
८. संबंधित संस्था. ( महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, 
मुंबई -४०००५१ यांच्या मार्फत) 
९. निवडनस्ती (कौडठाल्य-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.४९/कौठल्य-२, दि. ०७ एप्रिल, २०२२ सोबतचे प्रपत्र-अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी /जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या 
अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट - संगणक गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ करिता) मान्यतेचा प्रकार शिफारस करण्यात 
आलेली तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रम संकेताक-१०११०२ 


UT Tl इनामदार कौडाल्य विकास संस्था पुणे सय्यद नगर हडपसर पुणे ४११०२८ ०९१ | १ 
२) ।अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन वेब पेज डिझाईनिंग ,(अर्धवेळ),काळलावधी -सहा महिने अभ्यासक्रम संकेताक-१०११०५ 


प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम ae q 


०९१ | १ 


प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम ॥____1 १ 
अभ्यासक्रम संकेताक-१०११०४ 


a 
P| 


oO 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन कॉम्प्युटर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ,(अर्धवेळ),काळलावधी -सहा महिने अभ्यासक्रम संकेताक-१०११२१ 


Page 1 of 4 


शिफारस करण्यात 
आलेली तुकडी संख्या 


पुणे पुणे समाज प्रेमी श्री आप्पासाहेब कौशल्य विकास संस्था शांताई सिटी सेटर गाळा क्रमांक आर प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम oo! q 
मुंबई रत्नागिरी |डा. मधुकर रामचंद्र BM ज्युनिअर कॉलेज व व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, ada मु. पो.  ।प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 

णि लवेल , नवानगर ता. खेड जि. रत्नागिरी शिका 

&) 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन काम्प्युटराईज्ड अकौटिंग यूजिग टॅली,(अर्धवेळ),कालावधी -सहा महिने अभ्यासक्रम संकेताक-१०११०८ 


म ए सो रेणुका स्वरूप GIG विकास केंद्र रेणुका स्वरूप, रेणुका स्वरूप इन्स्टिट्यूट ऑफ  ।प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
करियर कोर्सेस १४ ५३/ ५४ सदाशिव पेठ रेणुका स्वरूप हायस्कूल कॅम्प स.प.महाविद्यालय 


| १ 
जवळ टिळक रोड, पुणे-४११ ०३८ 


शार्प कॉम्प्युटर २९२,ब्राम्हण आळी, मयुरेश दर्शन सोसायटी भिवडी जुना पोस्ट ऑफोस प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
जवळ ठाणे 


अभ्यासक्रम संकेताक-१०११०१ 


सिंधू एज्युकेशन सोसायटी उल्हासनगर अंतर्गत सिंधू एज्युकेशन स्किल डेव्हळपमेट, नेताजी |।प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम शिका १ 
हायस्कूल ज्युनिअर कॉलेज बरोडा बँक समोर नेताजी चौक उल्हासनगर ४२१००४ 


शार्प कॉम्प्युटर २९२, ब्राम्हण आळी, मयुरेश दर्शन सोसायटी भिवडी जुना पोस्ट ऑफोस  ।|प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
जवळ ठाणे 
अभ्यासक्रम संकेताक-१०१११२ 


Page 2 of 4 


शिफारस करण्यात 
आलेली तुकडी संख्या 


सिंधू एज्युकेशन सोसायटी उल्हासनगर अंतर्गत सिंधू एज्युकेशन स्किल डेव्हळपमेट, नेताजी |।प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
हायस्कूल ज्युनिअर कॉलेज बरोडा बँक समोर नेताजी चौक उल्हासनगर ४२१००४ 


Page 3 of 4 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ करिता) मान्यतेचा प्रकार शिफारस करण्यात 


नागपूर नागपूर |कपई कौशल्य विकास संस्था, जिंगल बेल्स किंडरगाडन, विद्या नगर, कोराडी रोड, बोखारा, 
ता. जि. नागपूर - ४४११११ 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन कॉम्प्युटर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, (अर्धवेळ), कालावधी-सहा महिने 


नागपूर नागपूर ।कपई कौशल्य विकास संस्था, जिंगल बेल्स किडरगाडन, विद्या नगर, कोराडी रोड, बोखारा, 
ता. जि. नागपूर - ४४११११ 


१२) ।अभ्यासक्रमाचे नाव -सी. सी. इन आर्किटेक्चरल एंण्ड सिविल युझिंग ओटो Ge, (अर्धवेळ), कालावधी-सहा महिने 


नागपूर नागपूर ।कपई कौशल्य विकास संस्था, जिंगल बेल्स किडरगाडन, विद्या नगर, कोराडी रोड, बोखारा, 
ता. जि. नागपूर - ४४११११ 


Page 4 of 4 


आलेली तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रम संकेताक-१०११४५ 
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम I q 


अभ्यासक्रम संकेताक-१०११२१ 


प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम (| १ 
अभ्यासक्रम संकेताक-१०११३७ 
a 


